सहायक आयुक्‍त, गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्या-२०२० 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: बदली-२०२०/प्र.क्र.६१ /प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
४ था मजला, (रु.नं.४३५), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०२० 


वाचा:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.३०/कार्या.१२, दि.०७.०७.२०२० व 
दि.२३.०७.२०२० 


शासन आदेशा:- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ च्या तरतूदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने सहायक 
आयुक्‍त,गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयात 


करण्यात येत आहेत:- 
अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम | सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण | बदलीनंतर पदस्थापनाचे ठिकाण 
1 १_| २ ३ ४ 
हि श्री.सं.कृ.माळी, सहायक जिल्हा कौशल्य विकास, जिल्हा plated विकास, रोजगार 
आयुक्‍त रोजगार व उद्योजकता व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 


मार्गदर्शन केंद्र, सांगली 


कोल्हापूर (श्री.करीम यांच्या 


बदलीने होणाऱ्या रिक्‍त पदी) 
२ श्री.ज.बा.करीम, सहायक जिल्हा कौशल्य विकास, जि.कौ.वि.रो.व उ.मा.केंद्र, 
आयुक्त, रोजगार व उद्योजकता सांगली (श्री.माळी यांच्या बदलीने 
मार्गदर्शन केंद्र, कोल्हापूर होणाऱ्या रिक्‍त पदावर) 
3 श्रीम.रे.गो.तम्मलवार, जिल्हा कौडाल्य विकास, जिल्हा कौडाल्य विकास, रोजगार 
सहायक आयुक्‍त रोजगार व उद्योजकता व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 
मार्गदर्शन केंद्र, हिंगोली नांदेड (रिक्‍त पदी) 
२. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून 


तात्काळ कार्यमुक्त करुन त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तातडीने रुजू होण्यास कळवावे. बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू व्हावे व पदभार स्विकारल्याचा अहवाल 
आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२०/प्र.क्र.६१ /प्रशा-२ 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांची बदली जरी नियतकालिक असली तरी त्यांच्या विनंतीनुसार करण्यात येत 
असल्यामुळे त्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरीता महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा 
आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ नुसार पदग्रहण अवधी 
व प्रवास भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 

छ. सदर शासन आदेठशा महाराष्ट्र शासनच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००८१०१५३११७१००३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरी 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


le 
arashtra, ou=Skill Development 
stalCode=400032, 


मी 
Sangeeta Ajit 
Shinde क 00 at 


सॉ! 
Date: 2020.08.11 18:20:48 +05'30' 


(संगीता शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. मा.राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 

४. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता महाराष्ट्र राज्य 

५. संबंधित उप आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (SYA AAT) 

६. संबंधित सहायक आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (आयुक्‍तालयामार्फत) 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई (आयुक्‍तालयामार्फत) 
८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी (आयुकक्‍्तालयामार्फत) 

९. संबंधित अधिकारी (आयुकक्‍्तालयामार्फत) 

१०.निवडनस्ती/प्रज्ञा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


